शुध्दीपत्रक- बारामती Bex, सबजेलच्या 
बांधकामासाठी रु.१४,९६,०३,०००/- इतक्या 
रकमेच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय 
मंजूरी देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. जेएलएम०२२१/प्र.क्र.३५/तुरुंग-२ 
दुसरा मजला, मख्य इमारत, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: २६ एप्रिल, २०२३. 


वाचा: 


१. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. जेएलएम०२२१/प्र.क्र.३५/तुरुंग-२, दिनांक २६.२.२०२१. 

२. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे 
पत्र क्र. बिएलडी/बारामती सबजेल/जिका वर्ग-२/घोषीत करणे/१५८७/२३, कक्ष-६ (३) 
दिनांक २३.२.२०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक- 


उपरोक्त “वाचा” येथील अ.क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये बारामती शहर, सबजेल 
बांधकामाच्या रु.१४,९६,०३,०००/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली आहे. तथापि, “बारामती शहर, सबजेळ” या कारागृहास “बारामती जिल्हा कारागृह वर्ग-२” 
असे घोषित करण्याबाबतचा प्रस्ताव वाचा येथील अ.क्र.२ अन्वये प्राप्त झाला आहे. त्यानुषंगाने वाचा 
येथील अ.क्र.१ मधील शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे:- 


सदर शासन निर्णयातील परि.क्र.१ येथे नमूद “बारामती हहर, सबजेल” या ऐवजी “बारामती 
जिल्हा कारागृह वर्ग-२” असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०४२६१७४४४७८०२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
१॥/॥९॥७४/॥९५॥१[()॥५-॥१/ ताणा ere 


stalCode=400032, st=Maharashtra, 
seri =1DB7A03BD2B7B1CFSAFDC7A4A26DC14D44297AA2B63F 
7493C19351A3D51630D0, cn=VINAYAK SADASHIV CHAVAN 
Date: 2023.04.26 18:24:46 +05'30' 
उप सचिव, गृह विभाग 
Wd त 9 


१. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र -१/२/मुंबई, नागपूर. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जेएलएम०२२१/प्र.क्र.३५/तुरुंग-२ 


२. अपर मुख्य सचिव (अ. व सु.) गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. अपर मुख्य सचिव (नियोजन) नियोजन, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८. उपमहानिरीक्षक, कारागृह, पश्चिम विभाग, पुणे. 

९. कक्ष अधिकारी, अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१२.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१४.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बारामती. 
१५.कक्ष अधिकारी, इमा-२, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१६.निवडनस्ती, तुरुंग-२ कार्यासन, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


